सन २०१८ मध्ये घेण्यात आलेल्या लिपिक- 
टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षेच्या 
निकालाच्या गुणांची फेरमोजणी करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप १९१८/प्र.क्र.१/का.१७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
दिनांक: 03 नोव्हेंबर, २०१८. 


संदर्भ- 
१) सामान्य प्रशासन विभागाचे समक्रमांकित दिनांक ५ सप्टेंबर, २०१८ चे परिपत्रक, 
२) अल्पसंख्याक विकास विभागाचे पत्र क्र. परीक्षा-३३१८/प्र.क्र.०६/का-१, 
दि.२४.०९.२०१८, 
३) सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे पत्र क्रइएसटी २०१८/प्र.क्र.१५/का.०२, 
दि. ०५.१०.२०१८, 
४) विधी व न्याय विभागाचे पत्र क्र. सेप्रप-१३१७/प्र.क्र.२६-आ/प्रश्‍ा-१, दि. 99.90.2092, 


परिपत्रक 


लिपिक-टंकलेखक सेवाप्रवेशोत्तर प्रशिक्षण परीक्षा सन २०१८ चा निकाल समक्रमांकाच्या दि. 
५ सप्टेंबर, २०१८ च्या परिपत्रकाद्वारे घोषित करण्यात आला आहे. सदर परीक्षेतील निकालाच्या 
गुणांची फेरमोजणी करण्यासाठी संदर्भिय नमूद क्र.२ ते ४ येथील पत्रान्वये एकूण ३ उमेदवारांचे अर्ज 
सामान्य प्रशासन विभागास प्राप्त झाळे आहेत. सदर उमेदवारांनी केलेल्या विनंतीनुसार संबंधित 
प्रश्नपत्रिकेत मिळालेल्या गुणांची फेरमोजणी केल्यानंतर सुधारीत गुणांबाबतचा तपशील पुढीलप्रमाणे 
आहे:- 


आसन | उमेदवाराचे नाव | विभागाचे नाव । गुणांची फेरमोजणी | फेरमोजणी शेरा 
क्र. केलेल्या नंतरचे सुधारीत 
प्रश्नपत्रिकेचा गुण 
क्रमांक 
a २ ३ [2 ही & 

१९ | श्री. अमिर रशिद | सार्वजनिक बांधकाम | प्रश्नपत्रिका क्र.१ | मूळ गुणांत अनुत्तीर्ण 
बागवान विभाग बदल नाही. 

६१ । श्रीमती रीना विधी व न्याय विभाग । प्रश्नपत्रिका क्र.१  । मूळ गुणांत अनुत्तीर्ण 
रमेश जगताप बदल नाही. 

७१ । श्रीमती सारिका | अल्पसंख्यांक प्रश्नपत्रिका क्र? । मूळ गुणांत अनुत्तीर्ण 
चंद्रकांत विकास विभाग बदल नाही. 
खराडकर 


शासन परिपत्रक क्रमांकः सेप्रप १९१८/प्र.क्र.१/का.१७ 


सदरहू परिपत्रक वर नमूद उमेदवारांच्या निदर्शनास आणण्याची संबधित प्रशासकीय 
विभागांना विनंती आहे. 


सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०१८११०३१२३०५९१९०७ असा आहे. हे परिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


DN: c 


Arati Shankar 2 


5.4, 
द 9301a3a70a4f4298a52a5fd8bef5f42, 
D ) e ५ a | seriaINumber=49bc5a99b724c2018fcd117798ae 
bf1146777ecb321b7b45309e97b033f098b8, 


(आरती देसाई) 
कक्ष अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, 
महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. आस्थापना कार्यासने, 
अल्पसंख्याक विकास विभाग/सार्वजनिक बांधकाम विभाग/विधी व न्याय विभाग. 
२. सामान्य प्रशासन विभाग / कार्या.-१४ (अ) 
३. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


